राष्ट्रीय छात्र सेना, कार्यालयांच्या 
मायक्रोलाईट फ्लाईंग व एरोमॉडेलींग 
प्रशिक्षण/शिबिरांकरीता निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र : राछासे-२६२३/प्र.क्र.१९४/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ ऑक्टोबर, २०२३. 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०२३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम,भाग-२, दि. १७ एप्रिल, 2094 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/एमॉमायग्लाप्र/ 
२०२३-२४/ का-५/३१७२, दि. १८ सप्टेंबर, २०२३ 

प्रस्तावना :- 

शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन १९४८-४९ 
मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद 
व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. 

राज्यातील राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांकडून राष्ट्रीय छात्रांकरीता प्रशिक्षण /शिबिरांमार्फत 
विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. प्रस्तुत उपक्रमाकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांच्या मायक्रोलाईट फ्लाइंग व 
एरोमॉडेलींगच्या ०३ शिबीर/प्रशिक्षणांकरीता एकूण रू.३८,३१,९४६/- ( अक्षरी रूपये अडतीस लक्ष एकतीस 
हजार नऊडी शोहचाळीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

राज्यातील राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यालयांना राष्ट्रीय छात्रांकरीता प्रशिक्षण /शिबिरांमार्फत 
विविध उपक्रम राबविण्याकरीता राज्य शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. प्रस्तुत 
उपक्रमाकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून राष्ट्रीय 
छात्र सेना कार्यालयांच्या खाळीळ तक्त्यात नमूद मायक्रोळाईट फ्लाईंग व एरोमॉडेलींगच्या ०३ 
शिबीर/प्रशिक्षणांकरीता एकूण रू.३८,३१,९४६/- ( अक्षरी रूपये अडतीस लक्ष, एकतीस हजार नऊऱो 
शेहचाळीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव मायक्रोलाईट फ्लाईंग | एरोमोडेलींग एकूण 

१. |।१महा.हवाई पथक, मुंबई | रू. ५,१०,२००/- रू. ७,०९,४१४/- | रू. १२,१९,६१४/- 

2. 2 महा, हवाई पथक, नागपूर | रू. १०,७५,१४०/- रू. ३,५०,०००/- | रू. १४,२५,१४०/- 

३. ।३महा. हवाई पथक, पुण रू. ८,२२,०००/- रू. ३,६५,१९२/- | रू. ११,८७,१९२/- 
एकूण रु. रू. २४,०७,३४०/- रू.१४,२४,६०६/- | रु. ३८,३१,९४६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.१९४/क्रीयुसे-३ 


२. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र. ४ परि. क्र. २७ (QV) नुसार 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर खर्च राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०२,(०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) २१, पुरवठा व 
सामग्री (२२०४ ००१६) या लेखाशीर्षामध्ये सन २०२३-२४ साठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित 
wares अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
os सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१००४१६३६५९५३२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT 
5 U N | L HANJE 
DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, C = 


SURYAKANT OE MANARAGHTER OUSScHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
HANJ र Date: 2023.10.05 13:00:18 --05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo, अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१३. विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई, नागपूर व पुणे 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर व पुणे 
१६. समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र हवाई पथक, मुंबई 
१७. समादेशक अधिकारी, २ महाराष्ट्र हवाई पथक, नागपूर 
१८. समादेशक अधिकारी, ३ महाराष्ट्र हवाई पथक, पुणे 
१९. अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५/विनियम/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


